प्रशासकीय मान्यता- 


लोहा, जिल्हा नांदेड येथे न्यायालयाच्या 
आवारात दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर 
यांच्याकरीता दोन निवासस्थाने 
बांधण्याबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.सीआरक्यू-१२२१/प्र.क्र.८२/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- ४ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक सीआरक्यू-१२२१/प्र.क्र.८२/का-१३, 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या 
विवरणपत्रातीलळ “आव्यक बाबी” अंतर्गत “बांधकामाचा खर्च” या बाबीसामोरीळ रक्‍कम 
रु.१,३७,७०,८५६/- ऐवजी रु.८८,०४,३३४/- अशी वाचण्यात यावी. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥8॥॥95७॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०४०४१११७०८७७१२ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, postalC 00032, st 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d47140 
Ofbcfb074e051 
ym=00D295F 198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 
serialNumber=. DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892ES 


D1478CBA8413AFB06CO3 NITIN V JIWANE 
Date: 2022.04.04,1 1:20:43 +05'30' 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 

५. मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, नांदेड. 

६. मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिळ शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सीआरक्यू-१२२१/प्र.क्र.८२/का-१३, 


७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 

१०.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

११.उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लोहा, जिल्हा नांदेड. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 

१३.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४.वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१५.नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१६.अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 

नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१७.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१९.निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


